राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्तीयोजनेंतर्गत आर्थिकदृटया 
दुर्बळ घटकातील पात्र विद्यार्थ्यासाठी 
लाभाची व्याप्ती वाढविणे व नवीन 
अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ मार्च, २०१८ 
संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण -२०१७/ 
प्र.क्र.3३२/तांशि-४, दिनांक ७9/१०/२०१७ 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र. २/एनजीसी/फार्म डी/२०१७/११५६, दिनांक १८/१०/२०१७ 


शासन पूरकपत्र :- 

शासन अधिसूचना क्रमांक टीईएम-२०१६/प्र.क्र/४७३(भाग-२)/तांशि-४, दिनांक २४/४/२०१७ 
अन्वये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येणारे अभ्यासक्रम अधिसूचित केले आहेत. त्यामधील अनुसूची - ख 
मध्ये पदवीपूर्व अभ्यासक्रम नमूद केले आहेत. त्यात फार्म डी. या अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. फार्म डी. हा 
अभ्यासक्रम इयत्ता १२ वी नंतर ६ वर्षाचा पदवीपूर्व अभ्यासक्रम आहे. तसेच या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे 
राज्याच्या एमएचटी-सीईटी मार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेद्वारे करण्यात येतात. त्यामुळे संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सदर व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाचाही राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत Bada करणे 
आवर्यक असल्याने शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.३३२/ तांशि-४, 
दिनांक ७/१०/२०१७ मधील परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमांच्या यादीमध्ये 
अनुक्रमांक ३९७ अ मध्ये फार्म डी. या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०३०११७३७०३७५०८ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Madan Maruti Mi 


Madan ee a, 


talCode=400032, st=Mahi 
911362ce57b361b7f3647 1cb98eb9 


2.5.4.20=2efbf 
Ma ruti Morve Bed47e7de8b06121 1b9d7e6e0f 


Date: 2018.03.03 16:10:49 +05'30' 


(4. Ar. AR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४ 


७. 


१०, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९. 
२०. 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
349. 
32. 


33. 
38. 
34. 
३६. 
३७. 
३८. 
38. 
४०. 
४१. 
४२. 


प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (पशु संवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
सर्व सन्मानीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 
सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 
सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, 
अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१ 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्‍त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 
कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, जि.रायगड 
कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, ४९,खेरवाडी, 
अल्यावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१ 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सवी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सवी 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
सर्व जिल्हाधिकारी 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व संबंधित मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४ 


४२. 
४४. 
४५. 


४६. 
४७. 
४८. 


उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव (तांशि-३, विशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


कक्ष अधिकारी (मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


